हजरत सुरत शाहा एज्युकेशन सोसायटी, लातूर 
संचलित हजरत सुरत शाहा उर्दू प्राथमिक शाळा, 
मुजावर गल्ली, दर्ग्या समोर, पटेल चौक, लातूर 
या शाळेचे रामलिंगेश्वर मंदिराजवळ, रामलिंग 
गल्ली, ता.जि.लातूर येथे स्थलांतराबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्राश्ञास्थ ३२१९/प्र.क्र.४५८/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २३ मार्च, २०२१ 


वाचा : 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : माशास्थ २०१२/(५९/१२) माशि-२, 
दिनांक ३१ जुलै, २०१३. 

संदर्भ : 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, लातूर विभाग, लातूर यांचे क्र.शिउसंला/प्रावि-२/ एसव्हीएम/ 
२०१६-१७/५८५९/६०, दिनांक २७ एप्रिल, २०१७ चे पत्र 

प्रस्तावना :- 


हजरत सुरत शहा एज्युकेशन सोसायटी, लातूर संचलित हजरत सुरत Bel उर्दू प्राथमिक 
शाळा, मुजावर गल्ली, दर्ग्या समोर, पटेल चौक, लातूर या उर्दू माध्यमाच्या अनुदानित प्राथमिक शाळेचे, 
रामलिंगेश्वर मंदिराजवळ, रामलिंग गल्ली, ता.जि.लातूर येथे स्थलांतर करण्याचा संदर्भाधीन पत्रान्वये 
प्राप्त झालेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

उपरोक्त शाळेची सध्याची जागा पर्यटन विभागामार्फत लातूर महानगरपालिकेकडून अधिग्रहित 
करण्यात आल्याने झाळेचे स्थलांतर प्रस्तावित केले आहे. त्यामुळे सदर शाळेचे वर नमूद ठिकाणी 
स्थलांतर करण्यास खालील अटी व शर्तीवर मान्यता देण्यात येत आहे. :- 
(१) स्थलांतरीत शाळेची किमान पटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव शिथिल केली जाणार नाही. 
तसेच सर्व विद्यार्थ्यांना स्थलांतराच्या ठिकाणी सामावून घेणे आवश्यक राहील. 
(२) शासनाकडून झाळा, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेतर अनुदान, विद्यार्थी इ.संदर्भात 
वेळोवेळी विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेशा इ.चे पालन संस्थेने करणे आवऱ्यक राहील. 
(३) शाळेच्या बाबतीत मुळ शासन परवानगीच्या व मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व शातींमध्ये बदल होणार 
नाहीत. 
(3) सदर शाळा मुळ ठिकाणी अनुदानाच्या ज्या तत्वावर कार्यरत होती, त्याच तत्वावर स्थलांतरीत 
ठिकाणी कार्यरत राहील. 
(५) सदर स्थलांतरासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे कोणत्याही 
प्रकारच्या तक्रारी वा आक्षेप आल्यास किंवा स्थलांतरासंदर्भातील अटींचा भंग झाल्याचे निदर्शनास 
आल्यास स्थलांतर रद्द करण्याचे अधिकार AAA राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांक : प्राशास्थ ३२१९/प्र.क्र.४५८/एसएम-१ 


२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, लातूर विभाग, लातूर यांनी सदर शाळेच्या स्थलांतराबाबत 
पुढील कार्यवाही १५ दिवसांत करावी व केलेल्या कार्यवाहीबाबत शासनास अवगत करावे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३२३१११४०४५०२१ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


he 
harasht ‘School 
itior Sports Departi it, postalCode=400032, 


Digitally signed by Pt Rajar: 
iment Of 
ra, 
-ad4976f306de2810214ec2ea330d9daea59fl d3f45fae 


Pravin Rajaram = 
Mundhe er eee reg 
(प्रविण मुंढे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, लातूर विभाग, लातूर 
शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, लातूर 
अध्यक्ष/ सचिव, हजरत सुरत शाहा एज्युकेशन सोसायटी, लातूर 
५. निवडनस्ती ( एसएम-१). 


०८ Av AD -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


